महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


सहायक वनसंरक्षक संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदली... 


शासन आदेशा क्रमांक : एमएफएस-२०२१/प्र.क्र. ५११/फ-८ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


शासन आदेठा :- 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०२१. 


महाराष्ट्र वनसेवा, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) मधील सहायक वनसंरक्षक या संवर्गातील खाली 


नमूद अधिकारी यांची शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कामे पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 


आहे. :- 
अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व सद्याची बदलीने पदस्थापना अभिप्राय 
पदस्थापना 
¥ . | श्री.विशाल किसन बोराडे, | उप विभागीय वन अधिकारी | अधिनियम २००५ मधीळ कलम 

उप विभागीय वन (प्रादे) संगमनेर ४ (४) व ४ (५) नुसार 
अधिकारी,नवेगाव नागझिरा जि.अहमदनगर (रिक्‍त पदावर) 
व्याघ्र राखीव क्षेत्र,गोंदिया (विनंती नुसार) 

२. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या 


जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी 
हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या 


दिनांकास हजर झाले, याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास anil.dhas@nic.in या 


ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


3. 


संबंधित अधिकाऱ्याला शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 


नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 


संबंधित अधिकाऱ्याला मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२१/प्र.क्र. ५१/फ-८ 


४. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०५२८१२०१३४३८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


harashtra, ou=Revenue And 


Anil Niwrutti == ४ 


I st=Maharashtra, 
2.5.4.20=699% 191099434d443603426329c81b1b292e 


Dhas sear 
(अनिल धस) 
कार्यासन अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 
प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 


AD 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर. 


) 

) 
3) 

) 
५) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ), नागपूर/नाशिक. 
) 

) 

) 

) 


०८ 


o~ 


FETA ASRIS-9/ (GET परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ,मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया/ अहमदनगर 

मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०) संबंधित अधिकारी ( प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
११) वन विभागातील सर्व कार्यासने 

१२) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


SG © 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


